होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०२०/ प्र.क्र.११४ /सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 


बदली 
उप अभियंता (स्थापत्य) 
सा.बां.प्रा.वि,मुंबई/कोकण 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १०.०८.२०२० 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
२००५ मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने 


सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 


मुंबई व कोकण अंतर्गत सर्वसाधारण बदलीस पात्र असलेल्या 


खालील तक्त्यात नमूद अधिका-यांची 


बदलीने पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी 


करण्यात येत आहे. 
अ.क्र. | उपअभियंतायांचे नांव | सध्या कार्यरत असलेल्या बदलीचे ठिकाण 
कार्यालयाचे नांव 
१ श्री.ए.जी.शेलार सा.बां उप विभाग क्र.१, ठाणे | सा.बां.उप विभाग, पाचोरा 
२. । श्रीमती कल्याणी र.गुप्ता ।सा.बां.उप विभाग कोकण ।दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, 
भवन, नवी मुंबई कोकण भवन, नवी मुंबई 
३. _श्री.मधूसुदन अ. नेवारे सा.बां.उपविभाग  क्र.२, | सा.बां.उप विभाग, कोकण 
पनवेल भवन, नवी मुंबई 
४. | श्री.निलेश शांताराम | इमारती बांधकाम उप | बांधकाम उप विभाग क्र.१, 
शिरसाठे विभाग क्र.३, मुलुंड, मुंबई । मुलुंड 
५.  । श्रीमती सुरेखा शिवाजी | बांधकाम उप विभाग क्र.२, | इमारती बांधकाम उप विभाग 
पवार मुलुंड, मुंबई क्र.३, मुलुंड, मुंबई 
६. | SUA प्रभाकर कुलकर्णी | बांधकाम उप विभाग क्र.१, | बांधकाम उप विभाग क्र.२, 
मुलुंड, मुंबई मुलुंड 
७. श्री.चंद्रकांत अण्णापा | महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी | सा.बां.उप विभाग, कळमनुरी 
कोळेकर आणि सांस्कृतिक विकास | जि.हिंगोली 
महामंडळ, मुंबई 
८. श्री.सुनिल सखाराम | महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास | महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी आणि 
भालेराव महामंडळ, मुंबई सांस्कृतिक विकास महामंडळ, 


मुंबई 


शासन आदेश क्रमांकः एहटीएस-२०२०/ प्र.क्र.११४ /सेवा-२, दिनांक १०.८.२०२० 


अ.क्र उप अभियंता यांचे नांव सध्या कार्यरत असलेल्या बदलीचे ठिकाण 
कार्यालयाचे नांव 

र. श्री.आर.एस.बोबडे सहा.पत्तन अभि. पत्तन उप | सहा.पत्ततन अभियंता, पत्तन 
विभाग, वांद्रे, मुंबई उप विभाग, ठाणे 

क श्री.नेरज उध्दव चोरे सहा.पत्तन अभियंता, पत्तन | सहा.पत्तत अभि. Gat उप 
उप विभाग, ठाणे विभाग, वांद्रे,मुंबई 

_ श्री.संजय ल.कुलकर्णी जि.प.(बा उप विभाग, | उप अभियंता, प्रधानमंत्री 
पालघर ग्रामसडक योजना, 

अहमदनगर 

१२. । श्रीम.हे.बा.कांबळे उप अभियंता, Yo घटक । इमारत घटक,संकल्पचित्र 
क्र.१, संकल्पचित्र मंडळ, | मंडळ, कोकण भवन, नवी 
कोकण भवन मुंबई 

१३. | श्रीम.अ.मा.सोनबरसे पुल घटक क्र.१, इमारत घटक  क्र.१, 
संकल्पचित्र मंडळ, कोकण | संकल्पचित्र मंडळ, कोकण 
भवन भवन, नवी मुंबई 

१४. | श्रीम.प्रा.नि.नाईक पुल घटक क्र.१, इमारत घटक M2, 
संकल्पचित्र मंडळ, कोकण | संकल्पचित्र मंडळ, कोकण 
भवन भवन, नवी मुंबई 

१५. | श्री.वि.प्र॑सपकाळ इमारत घटक,संकल्पचित्र | पूल घटक क्र.३, संकल्पचित्र 
मंडळ, कोकण भवन, नवी | मंडळ, कोकण भवन, नवी 
मुंबई मुंबई 

१६. । श्रीम.अंजली de इमारत घटक  क्र.१, | पूल घटक क्र.३, संकल्पचित्र 
संकल्पचित्र मंडळ, कोकण | मंडळ, कोकण भवन ,नवी 
भवन, नवी मुंबई मुंबई 

१७.  श्री.यु.बी.निकम उप अभियंता, प्रधानमंत्री | उप अभियंता,प्रधानमंत्री ग्राम 
ग्रामसडक योजना, ठाणे सडक योजना, नाशिक 


२. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी उपरोक्त उप अभियंता यांना नवीन 
नियुक्तीच्या ठिकाणी कार्यभार घेता यावा म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन तात्काळ 
कार्यमुक्त करावे व त्यांना नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यास सांगावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एहटीएस-२०२०/ प्र.क्र.११४ /सेवा-२, दिनांक १०.८.२०२० 


>; उपरोक्त उप अभियंता यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा, त्यांनी अनधिकृतरित्या 
गैरहजर राहू नये अन्यथा त्यांची अनुपस्थिती अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून समजण्यात येईल व विनावेतन 
करण्यात येईल. तसेच त्यांच्या सेवेत खंड पडण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही, याची जाणीव 
सबंधितांना करुन देण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे लक्ष शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग 
क्र.सीडीआर-१०८२/२५६७/२८/अकरा, दिनांक ३०.८.१९८२ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर 
परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचना लक्षात घेता, त्यांनी बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने 
सादर केल्यास ते शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतील, याचीही नोंद घ्यावी. 

४. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदमुक्त व पदमोचक अधिकाऱ्यांनी 
पदभार सोडल्याचा व स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहीत कालावधीत संबंधित 
अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणे 
करुन संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरित करणे शक्य होईल. म.ना.से. (रजा) नियम, 
१९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे रजेचे अर्ज स्वीकारु नयेत/ मंजूर करु 
नयेत. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८१०१६०९२०५७१८ असा आहे. हा BATT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Patil Swati Sachin 


कि क DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 
a | W a | Works Department, postalCode=400032, 
st=MAHARASHTRA, 
2.5.4.20=a08a4a756cd7e1e1ea2a6f91922d10f103cebd44 


(स्वा.स.पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई/नागपूर 
२. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर 
४. सह सचिव, ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः VSCIVA-2020/ प्र.क्र.११४ /सेवा-२, दिनांक १०.८.२०२० 


qo. 


११. 


१२. 


१३. 


अधीक्षक अभियंता, संकल्पचित्र (इमारती व पूल) मंडळ, कोकण भवन, नवी मुंबई 

व्यवस्थापकीय संचालक (प्रशा), महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 

प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ, मुंबई 
अधिदान व लेखाधिकारी, वांद्रे/मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव/रायगड/हिंगोळी/पालघर/अहमदनगर/नाशिक 

सर्व संबंधित उप अभियंता यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 
यांच्या मार्फत. 

मा. मंत्री (सा. बां.) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम)/ 
मा.राज्यमंत्री (सा. बां.) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)/मा. राज्यमंत्री, सा.बां., (सार्वजनिक उपक्रम), 
यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (सा.बां)/सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


